नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्पासाठी fears are संरक्षण दलाची (59127) स्थापना 
या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेली २२४ अस्थायी 
पदे सन 2022-2023 मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9७१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२. 


वाचावे :- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.०१.०७.२००४. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७/ २००४/वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.०१.०९.२००४. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४. 


४. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९. 

५. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१. 

६. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२०/प्र.क्र.६०/फ-१, दि.२५.०३.२०२१. 

७. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२०/प्र.क्र.६०/फ-१, दि.२०.०९.२०२१. 

८. मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
३/योजनेत्तर/प्र.क्र.५६(२१-२२)/२८०, दि.१५.०२.२०२१. 

९. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२२.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची (STPA) 
स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२१-२०२२ मध्ये संदर्भ क्रमांक 
६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 09.03.2029 ते दिनांक २९.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यासाठी शासनाची 
मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
२. आता संदर्भ क्रमांक ८ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सबब नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र 
संरक्षण दलाची (STPF) स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२२- 
२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9१/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ९ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सबब नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशोष व्याघ्र संरक्षण दलाची (5120) स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात 
आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे 
चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सबब, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशोष व्याघ्र संरक्षण दलाची 
(STPF) स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा 
खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, 
(००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० Tah केंद्र हिस्सा) (२४०६ १२४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय 
वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (Yo टक्के राज्य हिस्सा) (२४०६ 
ए१०२)" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-६)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४, क्रमांक : असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-७)/२००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४, क्रमांक : असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक 22.02.2022 अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१७१५२५०४९४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM ४०५५५०५ 


(tra, ou=REVENUE AND FOREST 


= , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7d¢40890d791d1b 1e6bae88da52eabb63f 1 f3ab6258c7e318/8c37f3a 


7 


e7¢36f2, 
serialNumber=5712ce2d7a095c22e97ebb&/03c668b12ebaldb0dd8e284883b 
70१774१965, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


Date: 2022.03.17 15:26:11 +05'30° 


(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसुल व वन विभाग 


प्रति, 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक AAT AA ASH, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक, नवेगांव - नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9१/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०३.२२/प्र.क्र.७१/फ-१, दिनांक १७ मार्च, २०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


वनक्षेत्रपाल 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


